राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रात क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
अनुदान वितरित करण्यास मंजुरीबाबत 
सन २०२०-२१. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नाक्षेवि -२०२०/प्र.क्र.9७७/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १९ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.9७६/का.९, 

दि. १८ जून, २०१५. 

२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.४/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६ एप्रिळ, २०२०. 

४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.४ में, २०२०. 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, नाक्षेवि २०२०/प्र.क्र.२७/का-९ 
दि.३ जुले,२०२०. 

प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व २. 
येथील शासन निर्णयान्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार मा.खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्या प्रस्तावांना महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या संख्येची मर्यादा एकापेक्षा जास्त परंतू प्रति काम प्रति 
वर्षी महानगरपालिकेस कमाल रु.४० लक्ष, "अ" वर्ग नगरपालिकेस कमाल रु.३०लक्ष, “ब" व 
रु.२०लक्ष "क" वर्ग नगरपंचायतींना असू शकेल, अशी तरतूद आहे. मा.खासदार व आमदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांचे प्राप्त प्रस्तावांना 
मंजूरी देऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


संदर्भ क्र.३ मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनान्वये दिलेल्या सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोवीड १९ या विषाणू संसर्गामुळे निर्माण होणा-या आर्थिक अडचणी 
लक्षात घेता, आवश्‍यकतेनुसार १० ते २५ टक्के या प्रमाणात निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बहुल अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन२०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात रु.४४,६३,००,०००/-(अक्षरी रूपये चौवेचाळीस कोटी त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) एवढा निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने १० टक्के प्रमाणे रु. ४,४६,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


(अक्षरी रूपये चार कोटी शेहचाळीस लक्ष फक्त ) पैकी संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयांन्वये एकूण 
रु.४,१८,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी अठरा लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. त्यापैकी रु.२८,००,०००/- इतका निधी शिल्लक असून वित्त विभागाच्या fe. में,२०२० 
च्या मार्गदर्शक सूचणेनुसार अर्थसंकल्पित निधीच्या ३३% निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली 
असून, सदर योजनाकरीता वित्त विभागाने एकूण ३०% निधी वितरण करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पित निधीच्या १०% पैकी यापूर्वीच रु.४,१८,००,०००/- इतके अनुदान 
वितरीत करण्यात आले आहेत. आता उर्वरित २०% प्रमाणे एकूण रु.८,९२,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
आठ कोटी aug लक्ष फक्त) व शिल्लक असलेले रु.२८,००,०००/-असे एकूण 
रु.९,२०,००,०००/-(अक्षरी रुपये नऊ कोटी वीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरणासाठी वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये 
दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रु. ९,२०,००,०००/-(अक्षरी रुपये नऊ कोटी वीस लक्ष फक्त) एवढा निधी 
मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी संबधित महानगरपालिका/म्हाडा/नगरपालिका/नगर पंचायत 
ज्या जिल्हयांमध्ये स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित महानगरपालिका /म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले 
अनुदान वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून 
करण्यात आलेली नाहीत, याची Wea व खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व 
जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास, त्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम 
मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना 
राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास 
त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ जमा करण्यात यावा. तसेच 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून 
घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात यावी व निधी संबंधित महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायत यांना सुपूर्द 
करण्यात यावा. तसेच सदर कामे महानगरपालिका/ म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतीच्यां 
बांधकाम विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार 
ज्या विवक्षित प्रयोजनासाठी निधि मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
महानगरपालिका/म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. 
संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ 
म्हाडा/नगरपालिका/नगरपंचायतींना सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे 
पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" 
मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे 
आव्यक आहे. अल्पसंख्याक नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका/ 

पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


म्हाडा/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण 
करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यळेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१३१) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. “सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील वित्त विभागाच्या दि.१६ एप्रिल, २०२० व दि.४ मे, २०२० रोजीच्या 
परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधीळ मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे.” 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१९१७५७३०१२१४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
. _ संबंधित विभागीय आयुक्त, 
१०. आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 
११. संबंधित जिल्हाधिकारी, 
१२. आयुक्त, संबंधित महानगरपालिका, 
१३. मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 
१४. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


१५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७. कक्ष अधिकारी, (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि - २०२०/प्र.क्र.9७/का.९, 


दि. १९ मार्च, २०२१ 


परिशिष्ट "अ' 
जिल्हा म.न.पा. माचे नांव मंजूर 
अ. /न.पा./ न.प. निधी 
क्र (लाखात) 
१ | arrest मिरज १ मिरज उदगाव वेस कब्रस्तान कंपाऊड भिंत व अंतर्गत १५ 
रस्ते करणे. 
२ | Pro बिलाल कब्रस्तान कंपांडभित व अंतर्गत रस्ते १० 
करणे. 
जिल्हा सांगली एकूण २५ 
2 । बीड परळी ३  ।तलाब कट्टा येथे नुर मस्जिद जवळील दफनभूमीमध्ये २५ 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
बीड ४ प्रभाग क्र. १६ मध्ये झमझम कॉलनी येथे सभागृह १३ 
बांधकाम 
प्रभाग क्र. १४ मध्ये युसुफिया किराणा, शोख ईलीयाज, १२ 
५ | ARAM, मेहमुद पटेल, आयुब घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
व नाली बांधकाम. 
जिल्हा बीड एकूण Yo 
3 बुलडाणा बुलडाणा ६  ।बुलडाणा शहरातील इदगाह परिसराला सुरक्षा भित १५ 
तसेच परिसरात इतर विकास कामे. 
७ बुलडाणा शहरातील मुस्किम कब्रस्ताना अंतर्गत १० 
विकास कामे. 
मलकापूर ८ | नगर परिषद मलकापूर जि. बुलडाणा हद्दीतील २५ 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधणे 
जिल्हा बुलडाणा एकूण Yo 
४ ह — | ९ laa नगरपरिषद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ मधील झास््री २५ 
नगर येथील मुस्लीम कब्रस्तान विकास कामे. 
नांदेड वाघाळा वि o | प्रभाग क्र. १४ इनामदार कब्रस्तान किल्ला जवळ, २५ 
महमदिया मस्जिद परिसर येथे संरक्षण भिंत बांधणे व 
इतर विकास कामे 
जिल्हा नांदेड एकूण ५० 
५ । मुंबई मालाड - ११ | चारकोप ख्रिश्चन दफनभुमी मार्वे रोड येथे विकास कामे. | १० 
यया दादाशेठ मुस्लिम दफनभूमी, सोमवारी बाजार येथे १० 
| oreo. 
चारकोप मुस्लिम दफनभूमी, Ald रोड येथे हायमास्ट ५ 
१२ ।बसवणे 
बांद्रा/खेरवाडी |१४ ।गल्ली नं. 9, गौसिया कंपाउंड,खेरवाडी येथील मुन्नाभाई १५ 
यांच्या GRAN, पायवाटा, लादीकरण व सांडपाणी 
१५ । वाहुन नेण्याची व्यवस्था करणे 
गल्ली नं. 2, गौसिया कंपाउंड Pra दोरुस्कर यांच्या १० 
घराशेजारी पायवाटा, लादीकरण व सांडपाणी वाहुन 
नेण्याची व्यवस्था करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


णि १६ । नारायणनगर, कुर्ला (प) Vasa कब्रस्थान (सुन्नी २५ 
जमात) येथे कंपाऊंड भिंत, ग्रील बांधणे व इतर कामे 
सांताक्रुझ १७ । कलिना-वाकोला कब्रस्तान (एयर इंडिया) कलिना, २५ 
सांताक्रुझ (पू.) येथे संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे 
मानखुर्द १८ ।१७१- शिवाजी नगर मानखुर्द येथे आदर्शनगर गोवंडी १० 
मुंबई येथे गटारे व पायवाटा 
१९ | १७१- शिवाजी नगर मानखुर्द येथे शांती नगर गोवंडी १५ 
शिवाजी नगर बनगवाडी येथे गटारे पायवाटा करणे 
बोरीवली २० | TSH. ४३ इस्स्लामपूरा शाखा क्र. ४३ मागे, १३ 
कोकणीपाडा, कुरार गांव मलाड पू येथे सभामंडप 
२१ बांधणे 
वार्ड क्र. ४४ मोहम्मद चक्कीवाला कंपाउंड पठाण वाडी १२ 
मालाड पूर्व येथे गटारे व पायवाटा बांधणे 
मुंबई उपनगर ।२२ ट्रॉम्बे येथील वेलांकानी चर्च शेजारी सभामंडप उभारणे | ३० 
कादर शाहवली छिलला वाशिनाका चेंबूर येथील १५ 
२२ सभामंडप 
जिल्हा मुंबई उपनगर एकूण १९५ 
मुंबई हहर | भायखळा २४ | जुनी मस्जिद कंपाउंड जवळ, मदनपूरा येथे ड्रेनेज १५ 
लाईन टाकणे व लादीकरण करणे 
२५ | साखळी स्ट्रिट, ५७, भायखळा येथे जलवाहीनी टाकणे १० 
व लादीकरण करणे 
धारावी २६ । हुस्नीया मस्जिद परिसर, धारावी येथे गटारे, पायवाटा २५ 
बांधणे व लादीकरण इ. विकास कामे. 
जिल्हा मुंबई शहर एकूण Yo 
रायगड श्रीवर्धण २७ | अराठी कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे ९ 
२८ । आरावी अल्पसंख्याक कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे ८ 
म्हसळा २९ | START कब्रस्तानास संरक्षण भित बांधणे ८ 
जिल्हा रायगड एकूण २५ 
लातूर उदगीर ३० । नगर परिषद उदगीर, जि. लातूर येथील प्रभाग क्र. १५ ८ 
दायमी जमिर घर ते जाहेद खाद्री घरापर्यंत पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 
३१ | नगर परिषद उदगीर, जि. लातूर येथील प्रभाग क्र. १५ 4 
सय्यद ईसमाईल घर ते सय्यद TAME घर ते 
मोहमदन जिम ते बस्वराज पाटील यांचे घरापर्यंत पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 
३२ । नगर परिषद उदगीर, जि. लातूर येथील प्रभाग क्र. ५ १२ 
राजमहमद दर्गाह मस्जिद ते जम्मू घरापर्यंत सिमेंट 
काँक्रीट रोड व नाली करणे 
जिल्हा लातूर एकूण २५ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


९ |नाशिक ।नाशिक ३३ | प्रभाग क्र. १४ नॅशनल उदू स्कुल रोड, मदिना चौक १० 
येथील ख्रिश्चन समाजाचे कब्रस्तानला संरक्षण भिंत 
बांधणे 
नाशिक ३४  । प्रभाग क्र. १५ मुस्लिम वस्ती, बु-हाणी सोसायटी, 4 
टाकळी रोड येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणे 
इगतपूरी ३५ । इगतपूरी शहर वरची पेठ कब्रस्तान येथे पेव्हर ब्लॉक 4 
बसवणे 
३६ | इगतपूरी शहर वरची पेठ येथे समाज मंदिर बांधण 4 
मालेगाव ३७ । प्रभाग क्र. ११ स. नं. ५३ ABA एकबाल पुल (काटे २५ 
हनुमान मंदिर) ते मौलाना नुमानी पुल, अबदी किराणा, 
सुन्नी मशीद स. नं. ८४, ८५, ८६ व ९८ येथे सिमेंट रस्ता 
करणे 
नाशिक ३८ | भगूर येथील कब्रस्तानाची विकास कामे २५ 
जिल्हा नाशिक एकूण ७५ 
qo | पुणे मावळ ३९ ।तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद अंतर्गत कडोलकर १३ 
कॉलनी मुस्किम कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 
४० तळेगाव दाभाडे नगर परिषद अंतर्गत मुस्लिम समाज १२ 
मंदिर परिसरात संरक्षण भिंत व इतर विकास कामे. 
पिपरी चिंचवड |४१ ।कासारवाडी, येथील दफनभुमी मध्ये विविध विकास २५ 
कामे 
हडपसर ४२ ।सय्यदनगर हडपसर येथील मुस्लिम दफनभूमीला २५ 
संरक्षण भिंत व इतर विकास कामे 
जुन्नर ४३ । जुन्नर तिरंदाज व काझी कब्रस्तान करीता संरक्षण भिंत १३ 
बांधणे 
४४ जुन्नर येथील नवीन एस.टी. स्टँड जवळील दर्गाह व १२ 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 
पुणे ४५ | कोंढवा खुर्द येथील राहतबाग ट्रस्ट कब्रस्तान येथील २५ 
विविध विकास कामे. 
पुरंदर ४६ | जेजुरी भाग - 9 येथील कब्रस्तानाला संरक्षण भिंत व १२ 
विकास कामे 
४७ ।सासवड भाग-१ येथील कब्रस्तानातील विकास कामे १३ 
वडगाव ant jvc ।अक्सा मस्जिद मुस्लिम दफनभुमी येरवडा येथे १३ 
हायमास दिवे, कॉक्रीटीकरण, सांडपाणी इ. विकास 
४९ कामे 
नूरी कब्रसतान मुस्लीम दफनभूमी स.नं.१५ खराडी येथे | १२ 
हायमास्ट दिवे, काँक्रीटीकरण, सांडपाणी इ. विकास 
कामे 
जिल्हा पुणे एकूण | १७५ 
११ | ठाणे शहापूर ५० | शाहापूर नगरपंचायत हद्दीतील कब्रस्तानाची विकास २५ 
कामे 
उल्हासनगर |५१ | उल्हासनगर -५ मधील वार्ड १६ महात्मा फुले नगर १० 
मस्जिद जवळ रस्ता व नाली गटार बनविणे 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः AAPA -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 


अंबरनाथ ५२ । अंबरनाथ पश्चिमेकडील YR दफनभूमी मध्ये विकास | १५ 
कामे 
जिल्हा ठाणे एकूण ५० 
१२ | पालघर जव्हार ५३ ।जव्हार नगर परिषद हदीतील कब्रस्तान येथील विकास २५ 
कामे 
जिल्हा पालघर एकूण २५ 
१३ | परभणी पाथरी ५४ ।मोहल्ला फक्रबाद कब्रस्तान येथे संरक्षण भिंत व विकास २५ 
कामे 
जिल्हा परभणी एकूण २५ 
१४ | जालना जालना ५५ ।जालना नगर परिषद हद्दीतील अब्बासीया कब्रस्तान १० 
येथे दफनविधी साठी जाण्याकरीता रस्त्याचे बांधकाम 
५६ ।जालना नगर परिषद हद्दीतील अब्बासीया कब्रस्तान षु 
येथे २ हायमास लाईट बसविणे 
५७ | जालना नगर परिषद हद्दीतील सदर बाजार इदगाह १० 
कब्रस्तान येथे दफनविधी साठी जाण्याकरीता रस्त्याचे 
बांधकाम 
जिल्हा जालना एकूण | २५ 
१५ | अमरावती | दर्यापूर ५८ | दर्यापूर नगर परिषदे अंतर्गत मुस्लिम वस्तित रोड, २५ 
नाला व कब्रस्तान विकास कामे 
जिल्हा अमरावती २५ 
एकूण 
१६ धुळे धुळे ५९ | od शहरातील मोगलाई येथील कब्रस्तान येथे संरक्षण २५ 
भिंत बांधणे 
जिल्हा धुळे २५ 
एकूण 
१७ | भंडारा शि go | All साकोली मध्ये हजरत भाई साहब बाबा दर्गाह १५ 
मधील सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे 
६१ | मौजे. साकोली मध्ये हजरत भाई साहब बाबा दर्गाह १० 
मधील विकास कामे 
एकूण कामे ।६१ जिल्हा भंडारा एकूण २५ 
९२० 
एकूण 
(अक्षरी रुपये एकूण नऊ कोटी वीस लक्ष फक्त) 
Dinesh M. ee ता 
Sonavane बण 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाक्षेवि -२०२०/प्र.क्र.9७/का.९ 
शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. नाक्षेवि -२०२० /प्र.क्र. ७७/का.९, दि. १९ मार्च, २०२१. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 


क्र. नाक्षेवि -२०२०/प्र.क्र. ७७/का.९, दि. १९ मार्च, २०२१. अन्वये वितरित केलेला रु. /- 
) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


(अक्षरी रु. 
वापरलेली रक्‍कम 


विकासकान/ विकासकामे 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधि मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला 
आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिळेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 


2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 


४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 
आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, बंधित महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
rc स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 


प यांची स्वाक्षरी 


यांची प्रतिस्वाक्षरी 


KREKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


